कार्यकारी अभियंता (विद्युत या 
संवर्गातून अधीक्षक अभियंता (विद्युत) 
या संवर्गात पदोन्नती / पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२२३/प्र.क्र.१/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०४मे, २०२३ 
शासन आदेशा :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यकारी अभियंता (विद्युत) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना दिनांक 
१०.१०.१९९१ च्या अधिसूचनेन्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, अधीक्षक अभियंता (विद्युत) या 
पदावर (सुधारित वेतन मॅट्रीक्स एस-२५ : ७८८००-२०९२००) (असुधारित वेतन संरचना पी.बी.-३ वेतन बँड 
रूपये १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ७६००/-) या वेतनसंरचनेत सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीमध्ये 
ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीउपरांत अधीक्षक अभियंता 
(विद्युत) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. ज्येष्ठता क्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
व दिनांक 
| १_| ? 2 8 
शिवी १ श्री. हेमंत हिरामण पाटील नागपूर प्रादेशिक विद्युत मंडळ, नागपूर 
२१.२.२०२३ (रिक्‍त पदी) 
२ २ श्री. दयानंद पुरभाजी बहात्रे | दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद 
२१.२.२०२३ (रिक्‍त पदी) 


२. वर नमूद कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या बाबींच्या 
अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे : 

.. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ 
मधील अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीडान स्टॅप नं. १०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन 
स्टँप नं. १०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या 
निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 

i. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना 
नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 

३. वर नमूद अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता 
रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

४. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आव्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त करावे व 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर SS याबाबत शासनास 0059811 .owd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित 
अवगत करावे. 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-१२२३/प्र.क्र.१/सेवा-१ 
५. संबंधित अधिकाऱ्यांना कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. सदर अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या 
आदेझाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 
१९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत 
बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
६. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकारी विहीत कालावधीत ते रुजू न 
झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक 
कारवाई त्वरित करणे WEY होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार त्यांचा रजा 
अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 
७. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (9) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात 
यावी. 
८. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०४१८१५०६१०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD. 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
GANGADHAR berate 


2.5.4.20=0d38ef6405f5cae15731340f134ce56f50e939ba034b962c317 


'33ce102270d0, talCode=400032, st=Mi 
MAH AJ AN GAIKWAD = SEEEAD 1 9AOEF3D2434AFCCB36079E80E7EDESA4S01 
7EC3297470E90AE602404B, cn=GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD 


(गं. म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 
3. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
अमरावती/ नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 
४. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे 
६. संबंधित अधिकारी यांना मुख्य अभियंता (वि) यांचे मार्फत, 
७. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/औरंगाबाद, 
१०. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१२/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२२३/प्र.क्र.१/सेवा-१ 


१२. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

१३. सचिव ( रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

१४. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. कार्यासन आस्था-१, आस्था- ३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


